मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे 
कार्यालय व या कार्यालयाशी संलग्न असलेली 
कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) मुंबई व का. 
अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, 
कळवा, ठाणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५२ पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते 
दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीओई -२०१८/प्र.क्र.५/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०६ .०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१८/प्र.क्र.५/ज.वि.,दिनांक २४.०१.२०१८ व 
दि.२८.०२.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/ जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/५६५, दिनांक ०६.०३.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे कार्यालय व त्यांच्या कार्यालयाशी संलग्न 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक 
(नर्मदा) मुंबई व कार्यकारी अभियंता जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयांतील ५२ मंजूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक 
३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, 
(००१)संचालन व प्रश्ञासन, (०५) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (०५)(०१) पंप 
बसवलेली घाटघर जळाठडय योजना (४८०१ ३८७६) व (०५) (02) सरदार सरोवर प्रकल्प (४८०१ 
३८८५) व मागणी क्र.आय-५, ४८०१, वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (०५) मुख्य अभियंता जलविद्युत 
प्रकल्प मुंबई (०२)-कुंभे जलविद्युत प्रकल्प (४८०१ ३९०२ )या लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकावा व 
त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


area निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.५/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क.,दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४०७११०४३०८८२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. ae 
Dnyandeo eee ree 


: 
Sf 
seria INumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf41cccb1c816e737 
Nanda Bagade पणाला 
Date: 2018.04.07 11:05:47 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
) 
) 


3) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. (५ प्रती) 
४ ज.वि. संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.५/जवि 


शासन ज्ञापन क्र. सीओई-२०१८/प.क्र.५/जवि, दि. ०६.०४.२०१८ चे 


विवरणपत्र 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 
अ.क्र पदांची नांवे ।_ संख्या | 

मुख्य अभियंता(विद्यु) जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
१. स्वीय सहाय्यक १ 
एकूण | 9 | 

कार्यकारी अभियंता,नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उपअभियंता (विवयां) २ 
३ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
& कनिष्ठ लिपिक/लिपीक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
शिपाई ३ 
चौकीदार १ 
एकूण | ae | 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा),मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
यी उप अभियंता (विवयां) २ 
३. सहायक अभियंता श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता २ 
४ अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
& कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
शिपाई २ 
चौकीदार q 
एकूण १६ 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन, गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे 

q कार्यकारी अभियंता (विवयां) q 
Q उप अभियंता (विवयां) ४ 
३ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) ४ 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 
4 कनिष्ठ लिपीक/लळिपिक टंकलेखक/टंकलेखक ३ 
६ अनुरेखक/आरेखक श्रेणी २ १ 
9 अनुरेखक/आरेखक श्रेणी 3 २ 
८ शिपाई २ 
९ चौकीदार Foo | 
एकूण १८ 
एकूण पदे 42 


Dnyandeo Ananda 
Bagade 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


